वस्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत वस्रोद्योग 
प्रकल्पांना वीजदरात सवलत देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक: धोरण २०१८/प्र.क्र.१६४९/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक - १३ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा- १) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक: धोरण २०१७/प्र.क्र.६/ टेक्स-५, 
दि. १५ फेब्रुवारी, २०१८. 
२) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक: संकिर्ण २०१५/प्र.क्र.१७५/उर्जा-५ 
दि. ७ नोव्हेंबर, २०१५. 
३) दिनांक ३०.१०.२०१८ रोजी अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय यांच्यासोबत झालेल्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
8) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, क्रमांक: धोरण २०१८/प्र.क्र.१६४९/टेक्स-५, 
दि.२१ डिसेंबर, २०१८ 
प्रस्तावना : 

संदर्भाकित क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये राज्याचे वस्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले 
आहे. या धोरणा अंतर्गत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना वीजदरात सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार 
संदर्भाकित दि.२१.१२.२०१८ च्या शासन निर्णयाअन्वये २७ अश्वशक्ती व त्यापेक्षा जास्त परंतु २०१ 
अश्वशक्तीपेक्षा कमी दाबाच्या यंत्रमाग घटकांना रु. ३.०० प्रति युनिट वीज दर सवलत लागू करण्यात आली 
आहे. याबाबत या उद्योगांना अतिरीक्त वीज सवलत देणेसाठी त्यांच्या विविध संघटना, उद्योजक तसेच 
लोकप्रतीनिधीं यांनी शासनाला निवेदने सादर केली आहेत. हे विचारात घेऊन २७ अश्वशक्ती व त्यापेक्षा 
जास्त परंतु २०१ अश्वशाक्‍तीपेक्षा कमी, असा जोडभार असणाऱ्या यंत्रमाग घटकांना वीजदरात अतिरीक्त 
सवलत देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

२७ अश्वशक्ती व त्यापेक्षा जास्त परंतु २०१ अश्वशक्‍तीपेक्षा कमी दाबाच्या यंत्रमाग घटकांना 
वीजदरात प्रति युनिट रू.३.०० ची देण्यात आलेली वीज सवलत सुधारीत करून प्रति युनिट रू.३.४० वीज 
सवलत या शासन आदेशाद्वारे लागू करण्यात येत आहे. 

१. सदर सवलत या शासन निर्णयाच्या तारखेपासून लागू राहील. 

२. THEM doer सवळत वितरीत करण्याची कार्यपध्दती संदर्भ wy येथील शासन 

निर्णयानुसार विहित केल्याप्रमाणे राहील. 


२. वसरोद्योग धोरणा अंतर्गत वीज अनुदान या योजनेवरील होणारा खर्च भागविण्यासाठी उर्जा विभागाने 
स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत संदर्भ hy येथील शासन निर्णयानुसार सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
त्यानुसार या लेखाशिर्षाखालील तरतूदीतून आवश्‍यक निधी महावितरण कंपनीस उपलब्ध करून देण्यात 
यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१८/प्र.क्र.१६४९/टेक्स-५ 


३. सदरचा शासन निर्णय ऊर्जा विभागाच्या तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने तसेच त्यांच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.३८९/व्यय-२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१८११२९२२९५०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस Rd नावाने, कका 
AS h is h A n a C | et Duce nment Of Maharashtra, ou=Co Operation Marketing and 


xtile 1, pos! र ashtra, 
2.5.4.20=97¢1663938db95bf4b157b5906fb45b 1 7fdf64e8db800c96 1 8de046d6 
€51497८ 


Lopes पनी” 
(आ.अ.लोपिस) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री (सवी, यांचे खाजगी सचिव 
. मा.राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव 
५. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई 
६. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
सर्व अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
. सचिव eran), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी, मुंबई ४०००५१. 
११. संचालक (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१२. संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई, नागपूर 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१५. सर्व कोषागार अधिकारी 
१६. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, कार्यासन-उर्जा-५/ ऊर्जा-३ 
१७. अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, कार्यासन टेक्स-१अ/टेक्स-१ब/टेक्स-२/टेक्स-३/टेक्स-४ /रेशीम कक्ष 
१८. निवड नस्ती (कार्यासन ऊर्जा-५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


